"सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत. 
गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, 
जि.नागपूर'' 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १९ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (ओ, 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१० मे, २०१६ . 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (आ), 
दि.१७.०९.२०१९. 

४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (3), 
दि.२५.०२.२०२०. 

५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (3), 
दि.०४.१२.२०२०. 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (3), 
दि.०६.०७.२०२१. 

८) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/६०४४/२०२१, 

दि.२५.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून/रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज 
घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज 
शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी 
कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. 

सदर झासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस शासन निर्णय, दि.१७.०९.२०१९ 
अन्वये, दि.२१.१२.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ पर्यंतचे रु.५,७०,७६६/- इतके व्याज, शासन 
निर्णय, दि.२५.०२.२०२० अन्वये, दि.०१.०४.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ पर्यंतचे रु.२८,५२,८१२/- 
इतके व्याज, शासन निर्णय, दि.०४.१२.२०२० अन्वये, दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.०३.२०२० 
पर्यंतचे रु.८,५२,८३५/- इतके व्याज व शासन निर्णय, दि.०६.०७.२०२१ अन्वये, 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 


दि.०१.०४.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० पर्यंतचे रु.१०,७३,८७६/- इतके व्याज यापूर्वी वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर या सूतगिरणीने दि फेडरल बँक लि., शाखा 
भानेगाव, जि. नागपूर या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे रु.३८०.०० लक्ष कर्जावरील 
दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२१ या कालावधीतील१०.५०% अनुज्ञेय रु.७,११,७७१/- 
व्याजाचे प्रदान दि फेडरल बँक लि., शाखा भानेगाव, जि. नागपूर या बँकेस करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये 
दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे  चात्यांची | बिनव्याजी | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या । ज्या खात्यात 
नाव संख्या | कर्ज घेतले कोणत्या वित्तीय ।व्याजाची व्याजाची 
होते काय? | संस्थेकडून /रा.स. | Tapa रक्‍कम जमा 
असल्यास | वि. नि. कडून किती | व्याजाचा करावयाची 
त्याची कर्ज घेतले आहे? व | कालावधी त्याचा तपशील 
परतफेड व्याजाचा दर 
केली आहे 
का? 
1 १_| २ ३ 1 ae षु & 
Gautam १२९६० नाही. रु.३८०.०० लाख. रु.७,११,७७१/- The Federal Bank 
Magaswargiya Ltd., Bhanegaon 
Kapus Utpadak 7 Branch. 
Sahakari fe फेडरल बँक लि., दि 
नकद aren भानेगाव, । 00180२ at No. 
maryadit., १ते 22435500000403 
Nimba, जि.नागपूर. दि IFSC Code- 
न! ° री .३१.०३.२०२१) र 
'a.Parshiwani, व्याजाचा दर - DRLO0002243 
Dist. Nagpur. 40.40% 
(अक्षरी रुपये सात लक्ष अकरा हजार सातठऱी एकाहत्तर फक्त) रु.७,११,७७१/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ 


मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 
२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची 


आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 
क्र्णावरील व्याज, २००- देशांतर्गत SAL ROMAN व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या 
कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ 
२५५१)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 
४. आयुक्त, THM, नागपूर यांनी गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून 
घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
५. UT STA निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.७,११,७७१/- इतकी रक्‍कम अधिदान 
व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ 
क्र. मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS 
द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख 
शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव 
(सूतगिरणी), (५०००९) सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
Ce सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/89॥॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११९१७१८४१९२०२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


igitally signed by SUJATA MAYUR BHAVSAR 


SUJATA MAYUR : TENTS DEANE pone 
BHAVSAR ae 
(सुजाता भावसार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


I3e125716d4e57b62e42f958e738b452 

99D 33E9A46BFFFE44B288C3272AA93777D, 

178EA7797 E86DAB9645CCFC7COBD9F39SABD7 
MAYUR BHAVSAR 

30° 


Wa:- 

9) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TAA संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 

५) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३ , मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, दि फेडरल बँक लि., शाखा भानेगाव, जि. नागपूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., 

निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर. 

93) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (बो). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


